संदर्भ:- 


कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता अनुसूचित 
जाती प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ करिता 
₹१३.०२९०२ लाख निधी वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-१०१८/प्र.क्र.७४/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मार्च, २०१९ 


१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि.२७/०४/२०१८ 
२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२/०४/२०१८ 
३. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे 


षु. 


द्र 
प्रस्तावना :- 


पत्र ९०.२-१६/२०१८ NFSM, दि ०१/०५/२०१८ 


कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-१०१८/प्र.क्र.४६ /४-अ, दि.०९/०५/२०१८ 

कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे 
पत्र No.20-219/2099-NFSM(CA-V), दि.१६/०५/२०१८ 

कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/रासअसु/निवि१८१९/२२६/१८, दि.३१/०५/२०१८ 

७. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-१०१८/प्र.क्र.६९ /४-अ, दि.१२/०७/२०१८ 


. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे 


पत्र No.20-219/2099-NFSM(CA-V), दि.२८/०२/२०१९ 
कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/रासअसु/निवि१८१९/७६/१९, दि.०६/०३/२०१८ 


सन २०१८-१९ करीता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी (भात, गहू, 
कडधान्य व पौष्टिक तृणधान्ये) ₹ २३९८९.६८५ लाख रकमेचा कृती आराखडा मंजूर केला असून अभियानातंर्गत 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता पहिल्या हप्त्यात प्राप्त निधी संदर्भ क्र. ७ येथील शासन वितरित केलेला आहे. केंद्र 
शासनाने अभियानांतर्गत दुसऱया हप्त्यात केंद्र हिस्स्याचा ₹ ५०६७.०८२ लाख निधी वितरीत केलेला असून 
त्यापैकी कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा आवश्‍यक 
निधी वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णयः 


१. सन १९-२०१८ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता 
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹१३.०२९०२ लाख निधी (रुपये तेरा लाख दोन 
हजार नऊशे दोन फक्त) या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(area) 

अ.क्र. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अनुसूचित जाती प्रवर्ग एकूण वितरीत 
अभियान-अन्नधान्य पिके | केंद्र हिस्सा (६०%) | राज्य हिस्सा (४०%) निधी 

cag पौष्टिक तृणधान्य ७.८१७४१ ५.२११६१ १३.०२९०२ 

एकूण ७.८१७४१ ५.२११६१ १३.०२९०२ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१८/प्र.क्र.७४/४ओ 


षु. 


प्रतिः- 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्याचा ₹७.८१७४१ लाख 
निधी (रुपये सात लाख ऐक्याऐंशी हजार Gaal एकेचाळीस फक्त) व राज्य हिस्स्याचा ₹ ५.२११६१ लाख 
निधी (रुपये पाच लाख एकवीस हजार एकशे एकसष्ट) खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१८-१९ करिता 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


केंद्र हिस्स्याचे लेखाठशिष राज्य हिस्स्याचे लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी३- 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना (००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 


(00) (०५) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा | (००) (०६) कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान-अन्नधान्य पिके (केंद्र हिस्सा ६० %) | अभियान- अन्नधान्य पिके (राज्य हिस्सा ४० %) 
अनुसूचित जाती उपयोजना (२४०१ ५१६३), अनुसूचित जाती उपयोजना (२४०१ ५१७२), 

३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देलेल्या एकूण ₹१३.०२९०२ 


लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या ₹१३.०२९०२ लाख निधीच्या आहरणाकरिता संचालक 
(विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि सहायक संचालक (लेखा- 
१), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 
निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 


., हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२ एप्रिल, 


२०१८ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२८१६४१५११६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN N PATIL 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


30471850, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=64a3950913946fa68fe576faead463fd8ae1e3844a820d921b6 


63674927a476e, ou=AGRICULTURE DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=KIRAN N PATIL 
Date: 2019.03.28 16:44:13 +05'30" 


(डॉ.किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


2.5.4.20=657661007c4f688Sbf8deae62f13606632589e592d8c1 8ceb9a49bf 


१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१८/प्र.क्र.७४/४ओ 


३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
१०. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
११. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
१२. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
१३. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१७. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
१८.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


